तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र 
शासनाकडून नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या 
विकासाकरिता प्राप्त झालेल्या प्रोत्साहनात्मक 
अनुदानाचे फेरवाटप करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/ ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधीवि-२०१३/प्र.क्र.१७६/ऊर्जा-७, दि.१५.१०.२०१६ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधीवि-२०१३/प्र.क्र.१७६/ऊर्जा-७, दि.२३.०२.२०१७ 
शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६०/ऊर्जा-७, दि.०७.१२.२०१७ 
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक: लेखा/बीपी-०२९/१३वा वित्त आयोग/९५३/१८-१९, 
दिनांक ०५ मार्च, २०१९ व दिनांक २२ मार्च, २०१९ चे पत्र. 

५) वित्त विभाग, पत्र No.FFC 2098/C.R. 3/F.C. Cell, दिनांक २६ मार्च, २०१९ चे पत्र. 

६ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४१/अर्थ-३, दि. ०८ मार्च, २०१९. 

७ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३, दि. ०८ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या 
विकासाकरिता प्राप्त झालेल्या रुपये ९६१.०३ कोटीच्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाचा विनियोग करण्यास 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर निधीपैकी रुपये 
३०० कोटी सन २०१६-१७ व रुपये ४०१ कोटी सन २०१७-१८ मध्ये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच 
सन २०१८-१९ साठी रुपये २५९.५३ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर तरतूद 
वितरीत करण्याबाबत FETS विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक १५ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेल्या योजनांच्या रुपये २७४.५३ कोटी तरतूदींचे फेरवाटप 
करण्याबाबतच्या सादर केलेल्या प्रस्तावास मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील बैठकीत संदर्भ क्र. ५ 
अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे. 

सन २०१८-१९ मध्ये सदर कार्यक्रमासाठी रुपये २५९.५३ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आली आहे, त्यानुषंगाने सुधारीत अंदाजामध्ये रुपये २०७.६२४० कोटी तरतूद ठेवण्यात आली असल्याने 
महाउर्जाकडून जरी रुपये २५९.५३ कोटी तरतूद वितरीत करण्याबाबत विनंती केली असली तरी सुधारीत 
अंदाजाच्या मर्यादेत तरतूद वितरीत करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यानुषंगाने रुपये २७४.५३ कोटी 
तरतूदींचे फेरवाटपास मंजूरी देण्याची व रुपये २०७.६२४० कोटी तरतूद वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या 
विकासाकरिता प्राप्त झालेल्या रुपये ९६१.०३ कोटीच्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाचा विनियोग करण्यास 
दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर निर्णयान्वये मंजुरी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/ ऊर्जा-७ 

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास सोबतच्या परिशिष्ट-१ मधील 
स्तंभ २ खाली दर्शविलेल्या प्रकल्पांना स्तंभ १२ खाली दर्शविल्याप्रमाणे तरतूदीचे फेरवाटप करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सोबतच्या परिशिष्ट-१ मधील स्तंभ २ खाली दर्शविलेल्या प्रकल्पांना 
स्तंभ १३ खाली नमूद खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध असलेली तरतूद रुपये २०७.६२४० कोटी (दोनशे 
सात कोटी बासष्ट लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरण, पुणे यांना वितरित करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार 
विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी रुपये २०७.६२४० कोटी (दोनशे सात कोटी बासष्ट लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतके 
अनुदान महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे (Director General, Maharashtra 
Energy Development Agency, Pune) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 


४. याशासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ तेराव्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासाकरिता प्राप्त झालेल्या 
प्रोत्साहनात्मक अनुदानातून मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
खर्च करण्यात येईल याची खातरजमा करण्यात यावी. सदर निधी खर्च करण्यापुर्वी संबधीत प्रकल्पांना 
Maa तेथे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात 
यावी. विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक 
अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न चुकता सादर करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक बाबी 
हाताळणाऱ्या सहाय्यक संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार पहाणाऱ्या अधिकाऱ्यावर टाकण्यात येत आहे. 


५. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आवऱ्यक तेव्हा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 


७. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ००, १०५, सहाय्यभूत 
कार्यक्रम (०१) नवीकरणीय उर्जा अंतर्गत विद्युत ग्रीड उभारणी कार्यक्रम (केंपुयो), (०१)(०१) १३ व्या वित्त 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रोत्साहन अनुदान (कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२८१००९११)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या 
विकासाकरिता प्राप्त झालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानातून मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांना निधी वितरीत करतांना महाराष्ट्र 
विनियोजन विधेयक, २०१८ शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, 
दि. ०२ एप्रिल, २०१८ च्या परिशिष्टातील तपासणी सूचीमधील अ.क्र. ३ व ९ येथील अटींची व या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.9 मधील प्रत्येक अटीची पूर्तता होत असून, शासन परिपत्रक वित्त विभाग 
क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९ मधील सूचनांनुसार प्राप्त अधिकारात 
सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/ ऊर्जा-७ 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१७२९४९३८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


(४) Cc 
क्ल na ~~ ja CS ~~ ~~ 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb 
Rajaram Dhane 
Date: 2019.03.27 17:33:40 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमर्शियल HHA, 
सर्व्हे नं. १९१-ए- फेज, येरवडा, पुणे- ४११ ००६. 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय CASH, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाहगड, 
वांद्रे (पुर्वी, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- ४०० ००१ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, (वित्त आयोग कक्ष) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव ( रोख/प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
अवर सचिव ( ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/ ऊर्जा-७ 


परिशिष्ट-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/ ऊर्जा-७, दिनांक २७ मार्च, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


१३ व्या वित्त आयोगातून उर्जा विभागाला प्राप्त निधीतील अखर्चीत निधीचे फेरवाटप व निधी वितरण 


(रुपये कोटी) 
अनुदान अनुदान वाटप शासन अंतिम 
प्रकल्पाशी मंजुर निर्णय अधिक (+) | फेरवाटप दाल 
अ. ea संबंधित । WERT झालेला | अखर्चीत | अवितरीत | कमी (> वाटप 
का प्रकल्पाचे नाव संबंधित दिनांक | दिनांक दिलेला | केलेला 
| निदि. दिनांक । दिनांक खर्च निधी निधी । केलेला निधी केलेला 
कार्यालय ; ; निधी निधी 
१५.१०.१६ | २३.०२.१७ | ०७.१२.१७ निधी 
Ea 2 3 शिंगं षु ६ शि ८ ९ शिया त. | १२ १३ 
ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी १६१.५२०० ७५.०० शि ६.८५ | ६८.१५ | ८६.५२००।॥ -८६.५२०० ०.०००० ०.०००० | (94,0000 
महापारेषण कंपनीस त्यांच्या स्वत:च्या 
१ तचा व तती | महापारेषण 
हिस्स्याच्या रकमेसाठी (Equity) देण्यात 
येणारे सहाय्य 
ऊर्जा खरेदी व नूतनशील ऊर्जा 0,0000 | षि हि दि 0,0000 0,0000 ८६.५२०० ८६.५२०० ८६.५२०० 
प्रमाणपत्राची (३९७) खरेदी करुन 
२ कत यचा ताया महावितरण 
नृतनशीळ ऊर्जा खरेदीच्या बंधनाची 
परिपूर्तता करणे 
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेपासून वीज 289.4000 | 990.00 | १८१.५० | २९१.५० णं ०.०००० 0,0000 | 0,0000 | —0,0000 | २९१.५००० 
३ | निर्मिती प्रकल्पांमधील वीज खरेदीच्या । महावितरण 
अनुषंगाने महावितरण कंपनीस सहाय्य 
महावितरण कंपनीस कॉर्पस फंड ३२०.०००० 900,00 220,00 | 320,00 a 0.0000 0.0000 0.0000 0,0000 320.0000 
8 rane महावितरण 
(Corpus Fund) म्हणून सहाय्य 
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जबाबत पारेषण १३६.०००० १२.०० शि | १२.०० | १२४.०००० | -१३६.०००० ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
५ । विरहित प्रकल्पांबाबत (ऑफ ग्रिड) | महाऊर्जा 
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्य 
र महाऊर्जा प्रशासकीय इमारत (Net Zero ता, १०.०००० [= [| (aw ia १०.०००० | -4o,0000 । 30.2489 | 30.2489 | 30.2489 
Energy Model Building) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/ ऊर्जा-७ 


महाऊर्जामार्फत नाविन्यपूर्ण अपारंपरिक ४२.०१०० ३.०० 0,00 | ०.०० 3.00 | 38.0900 | -¥2.0900 | 0.0000 | _०.०००० 0,0000 
७ | ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित | महाऊर्जा 
करण्यासाठी तरतूद 
(6 सोर कृषिपंप योजना महाऊर्जा 0,०००० | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.0000 0.0000 &4.4000 &4.4o00 &4.4000 | 
सौभाग्य योजना -दूर्गम व अतिदूर्गम 0,0000 | x | | 0,0000 0,0000 ४०.०५६९ ४०.०५६९ ४०.०५६९ 
भागातील ज्या घरांमध्ये पारंपरिक वीज व 
a ener eae महाऊर्जा 
पोहोचलेली नाही अज्ञा घरांमध्ये सौर 
विद्युत संच बसविणे. 
a बायोगॅस पासून विकेद्रित वीजनिर्मिती a 0.0000 | i eae fee 0.0000 0.0000 9.19220 9.19220 9.19220 
प्रकल्प 
राज्यातील शासकीय / निमशासकीय ०.०००० | णं | णं ०.०००० ०.०००० ४२.४५७९ ४२.४५७९ ४२.४५७९ 
कार्यालयांच्या इमारतींवर पारेषण जी 
११ च महाऊर्जा 
विरहित सौर विद्युत संच आस्थापित 
करण्याची योजना 
१२ | सौर उष्णजल संयंत्र महाऊर्जा ०.०००० | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0,0000 0.0000] 9.0004] ७.००७५ 9.00194 
सौर औष्णिक कार्यक्रम (स्टीम Port 0.0000 | a Ls [| शि 0.0000 0.0000 १.०००० १.०००० १.०००० 
१३ महाऊर्जा 
सिस्टीम) 
एकूण ९६१.०३०० | 300,00 | ४०१.५० | ६१८.३५ | ८३.१५ | २५९.५३०० | -२७४.५३०० | २७४.५३०० | २७४.५३०० | ९६१.०३०० 


उपरोक्त स्तंभ १० व ११ खाली दर्शविल्याप्रमाणे रुपये २७४.५३ कोटी अनुदान कमी/अधिक करुन निधीचे फेरवाटप करुन स्तंभ ४ खालील रुपये ९६१.०३ कोटी मंजूर निधीचे अंतिम वाटप स्तंभ १३ 


प्रमाणे राहील. 


